गोदाम दुरूस्तीच्या कामासाठी निधी उपलब्ध 
करून देणेबाबत 
(सन २०१८-१९) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.9८/नापु-१६ ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ०४ सप्टेंबर, २०१८ 
वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः गोदाम- १०११/प्र.क्र.९/नापु-१६ ब,दिनांक १५.६.२०१३ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः गोदाम १०११/प्र.क्र.१७/नापु-१६ ब,दिनांक १९.०८.२०१३. 
३) झासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १०१३/प्र.क्र.४३६/नापु-१६ ब,दिनांक ०१.०२.२०१४ 
४) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११४/५५०/प्र.क्र.७४१/नापु-१६ब,दिनांक ११.०२.२०१५ 
५) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११६/३०६७/प्र.क्र.१२७९-भाग-१/नापु-१६ब,दि.१५.०५.२०१७ 
६) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३८४/नापु-१६ब,दिनांक १९.०७.२०१७ 
७) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/५/॥२/प्र.क्र.१४७८/नापु-१६ब,दिनांक ०२.०१.२०१८ 
८) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/५॥२/प्र.क्र.१४७९/नापु-१६ब,दिनांक ०२.०१.२०१८ 
९) झासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/५॥२/प्र.क्र.१४८०/नापु-१६ब,दिनांक ०२.०१.२०१८ 
१०) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३८४/नापु-१६ब,दिनांक १२.०३.२०१८ 
११) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३८४/नापु-१६ब,दिनांक २८.०३.२०१८ 
१२) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/प्र.क्र.१३७५/नापु-१६ब,दिनांक २१.०८.२०१८. 
१३) जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड यांचे पत्र क्र. पुरवठा/कात.३/गोदाम दुरुस्ती निधी 
समर्पित/३४४६३/२०१८, दि.१८.०६.२०१८. 
१४) जिल्हा पुरवठा अधिकारी, परभणी यांचे पत्र क्र.२०१८/पुरवठा/जीडीएन/कावी/४३९, 
दि.१३.०७.२०१८. 


— 


प्रस्तावना 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना जीवनावश्‍यक वस्तूचे वितरण 
करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य झासनाच्या 
गोदामामध्ये केली जाते. सदर राज्य MAG गोदामांच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावांची सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून आवश्‍यकतेनुसार छाननी केल्यानंतर गोदाम दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१९.०७.२०१७, दि.१२.०३.२०१८ व दि.२८.०३.२०१८, अन्वये 
गोदाम दुरुस्ती कामास निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. मात्र सन २०१७-१८ मध्ये काही 
कामांसाठीचा निधी खर्ची पडु शकला नाही. सबब यापुर्वी प्रशासकीय मान्यतेनुसारचा खर्च विचारात घेता 
उर्वरित आवश्‍यक निधीची मागणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी रायगड व परभणी यांनी केलेळी आहे. सदर 
गोदाम दुरुस्ती कामांस सन २०१७-१८ मध्ये समर्पित झालेला निधी सन २०१८-१९ मध्ये वितरीत करण्याची 
तसेच सन २०१८-१९मध्ये मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या जव्हार शासकीय धान्य गोदाम क्र.१ 
जि.पालघर या गोदाम दुरूस्ती कामास निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.9८/नापु-१६ ब 


शासन निर्णय- 


शासकीय गोदाम दुरूस्तींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या 
आदेशामधीळल अटींच्या अधीन राहून पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | गोदामाचे कामाचे स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यता आदेशान्वये 
आदेशानुसार वितरित 
अंदाजित खर्च | करण्यात येत 
(रू.) असलेला निधी 
(रु.) 
१) रायगड । श्रीवर्धन | श्रीवर्धन | छताची दुरुस्ती , बाहेरील | १७,५५,८१० २,१७,७४५/- 
प्लास्टर करणे, रोलींग शटर 
व व्हेंटीलेटरची दुरुस्ती 
करणे व सरंक्षण भिंत इत्यादी 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 
2) रायगड | म्हसळा ।म्हसळा | छताची दुरुस्ती , बाहेरील | १४,७२,२७९ १,४७,५७३/- 
प्लास्टर करणे, रोलींग शटर 
व व्हेंटीलेटरची दुरुस्ती 
करणे व सरंक्षण भिंत इत्यादी 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 
३) रायगड | पेण पेण व्हेटीलेटरची दुरुस्ती, BCX | १६,८५,३५० १,८५,०००/- 
दुरुस्ती, weit व पत्रे 
बदलणे, आतुन व बाहेरुन 
गिलावा करणे 
8) रायगड | पेण वडखळ | व्हेटीलेटरची दुरुस्ती, sex | ११,५०,१९१ १,५०,०००/- 
दुरुस्ती, weit व पत्रे 
बदलणे, आतुन व बाहेरुन 
गिलावा करणे 
4) रायगड | अलिबाग | अलिबाग | छताच्या ट्रेसेसळा पडलेला | ९,७१,९४४ ९७,३४२३/- 
गंज दुरुस्ती करणेबाबत 
आतुन बाहेरुन गिलावा व 
रंगकाम करणे, फरशी 
बदलणे इ. 

६) रायगड हाशिवरे । गोदाम दुरुस्ती २,७१,२९८ १२,२७१/- 
७) रायगड | रोहा | वरसगाव- | वीट बांधकाम करणे, गिलावा | १६,९९,९४१ | १/८६५,०००/- 
कोलाड | करणे, रंगकाम करणे, 

रोलींग wer बसविणे, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.9८/नापु-१६ ब 


अ.क्र. । जिल्हा तालुका | गोदामाचे कामाचे स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यता आदेशान्वये 
आदेशानुसार वितरित 
अंदाजित खर्च | करण्यात येत 
(रू.) असलेला निधी 
(रु.) 
जी.आय.सीट बसविणे 
इत्यादी (अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 
८) परभणी | forge | forge गोदाम परिसरात ड्रेनचे | १५,८८,९१८ ।२,९५,७४३/- 
गोदाम बांधकाम करणे,फरशी 
क्र.१ बसविणे,हमाल शेडचे 
बांधकाम करणे,नवीन 
लोखंडी पत्रे 
बसविणे,गोदामास रंग काढणे 
ड्‌. 
९) परभणी । जितूर । जितूर, । गोदामाच्या मुख्य | ३२,३१,२९९ ।१०,६५,५३७/- 
ता.जितूर । प्रवेशद्वारासाठी कमानीचे 
येथील बांधकाम करणे व लोखंडी 
गोदाम गेट बसविणे, गोदाम 
क्र.२ किपरसाठी कॅंबिनचे बांधकाम 
करणे इ.(अंदाजपत्रकानुसार) 
१०) । परभणी | forge । बामणी, । संरक्षक भिंत, रंगरंगोटी | २०,६०,६२३ । ६,९५,२५०/- 
ता.जितूर | करणे ड्‌. 
.(अंदाजपत्रकानुसार) 
११) परभणी | जितूर | बोरी,ता. | संरक्षक भिंत, रंगरंगोटी | २४,६१,९०१ । ७,६०,३०७/- 
जिंतूर करणे ड्‌. 
येथील (अंदाजपत्रकानुसार) 
गोदाम 
क्र.१ 
१२) परभणी | जितूर | बोरी, ता. | गोदामाच्या मुख्य | १३,५१,९६१ १,४३,०१७/- 
जिंतूर प्रवेशद्वारासाठी कमानीचे 
येथील बांधकाम करणे व लोखंडी 
गोदाम गेट बसविणे, गोदाम 
क्र२ किपरसाठी कॅंबिनचे बांधकाम 


करणे ,सिमेंट कॉक्रीट रस्ता 
तयार करणे 
इ.(अंदाजपत्रकानुसार) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.9८/नापु-१६ ब 


अ.क्र. | जिल्हा | तालुका | गोदामाचे कामाचे स्वरूप प्रशासकीय सदर 
नाव मान्यता आदेशान्वये 
आदेशानुसार वितरित 
अंदाजित खर्च | करण्यात येत 
(रू.) असलेला निधी 
(रु.) 
१२) पाळघर | जव्हार | जव्हार जुने लोखंडी पत्रे काढून प्री | ७६,७९,००९ ७,२२,८०२/- 
शासकीय । कोटेड शिटस बसविणे, 
धान्य मोडकळीस आलेले दरवाजे 
गोदाम खिडक्या बदलणे, रोलींग 
क्र.१ शटर व कोल्याप्सीबळ गेट 
बसविणे.जुने प्लास्टर व 
रंगकाम करणे, सुरक्षा रक्षक 
कक्षाचे बांधकाम, 
अस्तित्वातील संरक्षक भिंत व 
गेटची दुरुस्ती करणे, 
काँक्रिट रस्त्याचे बांधकाम 
करणे व इतर आवश्यक बाबी 
इत्यादी. (अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 
एकूण ४६,७८,५८८/- 
अक्षरी रुपये- होहचाळीस लाख SIFASA हजार पाची अठ्ठयाऐंशी फक्त 
2. वरीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिलेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे तातडीने सुरू 


करण्य़ात येऊन पूर्ण करण्यात यावीत. गोदाम दुरूस्ती सुरू झाल्यानंतर प्रथम दुरूस्तीचा संपूर्ण 


तपशील तसेच संबंधित दुरूस्तीचा दरमहा आढावा घेऊन दुरूस्तीची प्रगती जिल्हा पुरवठा अधिकारी 


यांनी शासनास सादर करावी. 


३. 


सदरील शासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


Gs 


सदर गोदामाच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे 


उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या करून तसा स्थल निरिक्षण अहवाल तयार करावा व तो 


अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७५८/नापु-१६ ब 


५. दुरूस्तीस विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम दुरूस्तीस वाढीव खर्च होणार नाही याबाबत 


दक्षता घ्यावी.सदरहू निधी ठेव म्हणून वर्ग करता/ठेवता येणार नाही याची नोंद घ्यावी 


६. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षामध्ये सदर गोदाम दुरूस्तीचा खर्च "मागणी क्रमांक एम-२, मुख्य 


लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण, (03) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३)(०२) 


मुफसल, (योजनेतर)(दत्तमत) (२४०८ ०१०८) २७ लहान बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


यावा. 


७. त्याचप्रमाणे काही कारणास्तव संबधित गोदाम दुरूस्तीचे कामावर उपलब्ध करून दिलेला निधी 


खर्ची पडण्याची शक्यता नसल्यास त्याबाबतच्या कारणमीमांसेसह शासनास अहवाल सादर करावा. 
सदरहू आदेशान्वये वितरित केलेला निधी ३१ डिसेंबर, २०१८ पूर्वी निधी खर्च न झाल्यास सदर निधी 


काढून घेण्याची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. 


८. संबंधित गोदाम दुरुसतीसाठी प्रशासकीय मान्यता आदेज्ानुसारच्या अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक 


निधी वितरीत होणार नाही याबाबत संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. याबाबतची 


संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील. 


९. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून प्रत्यक्षात 


गोदाम दुरूस्तीची कामे शासनास सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण 


करण्यात यावीत. म्हणजेच शासनास सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम 


दुरूस्तीची कामे पूर्ण करण्यात यावीत. 


qo. ard आदेशा प्राप्त होताच सदरील तरतूद जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत तात्काळ सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाच्या संबधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात 


यावी.धनादेशाने आहरित करण्यात येऊ नये. 


११. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग-१ उप भाग-५ मधील अनुक्रमांक १० नुसार 


तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार प्रशासनिक 


विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा area निर्गमित करण्यात येत 


आहे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.9८/नापु-१६ ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०१८ ०९०७१७२२४९८३०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Sunil Deoman Baswant 


क DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food, Civil 
U al | e O aa a Nn Supplies and Consumer Protection Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8883fe608dc825b4f80204357f8a6fadfe8507e0636b9 


1f3c5fefef9c43acfel, 

B a S W a al t serialINumber=f59bf171ceddafdc1316c1b53262c9d2916669e 
d2b4af65fb2672c317e1d1c2f, cn=Sunil Deoman Baswant 
Date: 2018.09.07 17:27:14 +05'30' 


(सु.दे.बसवंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. उप आयुक्त (पुरवठा), कोंकण व औरंगाबाद 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई. 


३. जिल्हाधिकारी रायगड, पालघर व परभणी 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड, पालघर व परभणी. 


. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड, पाळघर व परभणी 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, पाळघर व परभणी 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
९. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय eerie व उपसचिव मार्फत) 


१०.वित्त विभाग (व्यय-४, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
११.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सहाय्यक संचालक (संगणक), लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 
१३.निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


